आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
बांधील स्वरुपाच्या बाबीकरीता निधी 
वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ जुन, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१ दि.१७.०५.२०२१ व दि.२.०६.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यक्रम खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांसाठी वेतन या बाबींकरीता 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या २५ टक्के तर कार्यालयीन बांधील बाबींकरीता १० टक्के इतका निधी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) बाब क्र.०२-मजुरी, 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- भाडेपट्टी व कर या बाबींकरीता वाढीव ५ 
टक्के; १०- कंत्राटी सेवा या बाबींकरीता वाढीव १५ टक्के तर २४-पेट्रोल, तेळ व वंगण या बाबींकरीता 
वाढीव १० टक्के इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता बांधील स्वरुपाच्या बाबीसाठी रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे वाढीव निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


संबंधिता मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१६१७५००२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. , सा 
Ravindra ल 


H ICode=! , t=Maharashtra, 
Di gam barro 254 20-f0506913f9dee11453c901 5089484897 


737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


A Digambarro Aute 
पा te Date: 2021.06.15 15:19:08 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१५.०६.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
Faas | २ ३ ih "कह" !| 4 & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 


कल्याण 
१ | (०१)(०१) आदिवासी विकास । ०६-दुरध्वनी, वीज व १००००.०० ५००.०० | आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | पाणी शुल्क आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्च) — विकास, 
(२२२५१३९३) १०- सेवा ६०००.०० ९००.०० नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च | १२००००.०० ६०००.०० 
१४-भाडेपट्टी वकर १५०००.०० ७५०.०० 
एकूण (२२२५ १३९३) १५१०००.०० ८१५०.०० 
२ | (०२(२४ अनुसूचित जमाती । ०२-मजूरी ९००.०० ४५.०० आयुक्त, 
ह ककी तपासणी ०६-दुरध्वनी, वीज व ४६२२.०० २३१.१० uae 
eae ' वान 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५४१२२) | घाणी शुल्क az ८ 
१०-कंत्राटी सेवा ३००००.०० ४५००.०० ती 
पुणे. 
१३-कार्यालयीन खर्च २९१००.०० LS 
१४-भाडेपट्टी व कर ७०८१.०० ३५४.०५ 
एकूण (२२२५ ४१२२) ७१७०३.०० ५१३०.१५ 
३ | (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी | ०६-दुरध्वनी, वीज व १४००००.०० ७०००.०० आयुक्त, 
व मुलींसाठी शासकीय पाणी शुल्क आदिवासी 
वसतीगृह (कार्यक्रम खर्ची । १०-कंत्राटी सेवा १०००००.०० १५०००.०० विकास, 
RRRGDERY) १२३-कार्यालयीन खर्च ६००००.०० ३०००.०० नाशिक 
एकूण (२२२५ 0७२५) ३०००००.०० २५०००.०० 
४ | (०१६० आश्रमशाळा समुह | ०२-मजूरी ५००००.०० २५००.०० | आयुक्त, 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५०७३४) og geet, वीज व Sones कल्क आदिवासी 
पाणी शुल्क निकाल, 
१३-कार्यालयीन खर्च | १०००००.०० ५०००.०० नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर ५००००.०० २५००.०० 
एकूण (२२२५ 0७३४) २९००००.०० १४५००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ ८१२७०३.०० ५२७८०.१५० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


